RNI No . MAHBIL / 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ४६ ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर २९ , २०१७/ आश्विन ७, शके १९३९ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ६१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक न. प्रशासन / आदेश / क -१/ टे-१/ कावि - ४१३/ १६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे 
कलम १६ ( १) ( के) मधील तरतुदीनुसार खालील कोष्टकात नमूद केलेल्या नगरसेवकास तीन अपत्य असल्याचेसिद्ध झाल्याने या कार्यालयाकडील 
आदेश क्र ./न. प्रशासन / आदेश / क-१/टे-१/ कावि -३५२/ १६ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून डहाणू नगरपरिषदेच्या 
नगरसेवक पदावर राहण्यास अनर्ह ठरविणेत येत आहे . 


नगरसेवकाचा पत्ता 


अ . क्र . 
( १ ) 


नगरपरिषदेचे नाव 

( २ ) 


नगरसेवकाचेनाव 

( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


डहाणू नगरपरिषद 


श्री . सईद अब्दुल रशीद शेख 


रा. ईराणी रोड , ता . डहाणू. जि . पालघर 


पालघर , 


डॉ . प्रशांत नारनवरे 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ . 


भाग एक ( को .वि .पु.) ६१ – १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


